संदर्भ : १. 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कॅफेटेरिया 
अंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक योजनेचा 


अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता रु. ८५ लक्ष 
निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. राकृवि-०६२४/प्र.क्र.१४० (भाग-१)/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक : ३१ जूले, २०२४. 


प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना-प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) घटकाच्या केंद्र 
शासनाने सन २०२३ करिता निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना. 

कृषि व शहोतकरी कल्याण विभाग,कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 

यांचे पत्र क्र. No.5-1/2022-RKVY, f@.0§ एप्रिळ,२०२२. 

केंद्र शासनाचे पत्र क्र. F.No.9-9/2023-RKVY/4, दि. ०१ ऑगस्ट, २०२३. 

वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि. ०१ एप्रिल, २०२४ 
कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. No.7-1/2028- 
RKVY, दि.१४ मे, २०२४. 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कॅफेटेरिया राज्यस्तरीय मंजुरी समितीच्या (SLSC) 

दि.०३ मे,२०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि-०५२४/प्र.क्र.१२४/१४-अ, 

दि. १६ मे,२०२४ 

कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. No.1-15/2024- 

RKVY/I, दि. 03 जुन, २०२४. 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा झासन निर्णय क्र. बीजीटी- 

२०२४/प्र.क्र.३९/अर्थसंकल्प (विघयो), दि. १९ जुले, २०२४ 


प्रस्तावना : 


सन २०१५-१६ पासून प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म 


सिंचन) घटकाची अंमळबजावणी राज्यात करण्यात येत आहे. 


केंद्र शासनाच्या दि.०६ एप्रिल,२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- 


रफतार ची राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कॅफेटेरिया या नावाने पुनर्ररचना केली असून त्यामध्ये 
वार्षिक कृती आराखडा आधारित व सविस्तर प्रकल्प अहवाल आधारित या दोन शाखांचा 


समावेश आहे. प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेतील प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिचन) हा घटक 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कॅफेटेरियाच्या वार्षिक कृती आराखडा आधारित झाखेत अंतर्भूत 


केली असून केंद्र व राज्य हिळ्याच्या निधीचे प्रमाण ६०:४० असे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-०६२४/प्र.क्र.१४० (भाग-१/१४-अ, दिनांक : ३१ जूले, २०२४. 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कॅफेटेरिया योजनेंतर्गत मुख्य सचिवांच्या 
अध्यक्षतेखालील राज्य स्तरीय मंजुरी समितीने (वार्षिक कृती आराखडा आधारित) दि.०३ मे, 
२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) या घटकाकरिता रु.६६७.५० 
कोटी निधीच्या कार्यक्रमास दिलेल्या मान्यतेनुसार संदर्भ क्र. ६ येथील दि. १६ मे, २०२४ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रंति थेंब अधिक पिक (सूक्ष्म सिंचन) योजनेच्या रु.६६७.५० कोटीच्या 
कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. 
केंद्रीय कृषि मंत्रालयाने संदर्भ क्र. ३ अन्वये राज्य शासनास दिलेल्या अधिकारानुसार 
सन २०२४-२५ मध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता रु. ८५.०० लक्ष (केंद्र हिस्सा रु ५१.०० लक्ष 
+ राज्य हिस्सा रु. ३४.०० लक्ष) निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, 
त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णय : 
१. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कॅफेटेरिया च्या प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) 
घटकाअंतर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी केंद्र हिऊ्याचा रु. ५१.०० लक्ष (रुपये एक्कावन्न 
लक्ष फक्त) व त्या समरुप राज्य हिळ्याचा रु.३४.०० लक्ष (रुपये चौतीस लक्ष फक्त) असा 


एकूण रु. ८५.०० लक्ष (रुपये पंच्याऐंशी लक्ष फक्त) निधी आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर खर्च पुढील लेखाशिर्षाखालील सन २०२४-२५ करिताच्या मंजूर अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्र. एन -३, मागणी क्र. एन - ३, 
२४०१ पीक संवर्धन, २४०१ पीक संवर्धन, 
७८९- अनुसूचित जाती उपयोजना ७८९- अनुसूचित जाती उपयोजना, 


(०१)(२१) प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना | (०१)(२२) प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना 
प्रति थेंब अधिक पीक (सुक्ष्म सिंचन) (केंद्र । प्रति थेंब अधिक पीक (सुक्ष्म सिंचन) (केंद्र 


पुरस्कृत योजना) पुरस्कृत योजना) 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (राज्य हिस्सा ४०%) 
(२४०१ 8२८६) 33 अर्थसहाय्य (२४०१ 8२९५) ३३ अर्थसहाय्य 


३. सदर निधीचे वितरण करण्याकरिता आयुक्‍त (कृषि) यांना नियंत्रण अधिकारी व सहाय्यक 
संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि-०६२४/प्र.क्र.१४० (भाग-१/१४-अ, दिनांक : ३१ जूले, २०२४. 


४. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आळेला निधी खर्च करताना राष्ट्रीय कृषि विकास 
योजना-कॅफेटेरिया अंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे 
पालन करावे. 

५. सदर योजनेच्या लाभार्थ्याची निवड महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे करण्यात यावी व लाभार्थ्यांना 
अनुदानाचे वाटप आधार संलग्न बँक खात्यावर करण्याकरिता सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन 
प्रणालीचा वापर करावा. 

६. सदर निधीच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास पाठवून त्याची प्रत राज्य 
शासनास पाठवावी. 

७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, 
दि.०१ एप्रिल,२०२४ अन्वये या विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार व सामाजिक न्याय 
व विशेष सहाय्य विभागाच्या संदर्भ क्र. ९ च्या शासन निर्णयास अनुसरून निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०७३११४५६५०३५०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MAHENDRA 
SOPAN GHADGE 


(Aes Ul. घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२. अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे स्वीय सहायक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

५. संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

६. विभागीय कृषि सहसंचालक (सवी, 

७. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई, 

८. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर, 

९. महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर, 

१०. वित्त विभाग (व्यय- १/अर्थसंकल्प १३), मंत्रालय मुंबई, 

११. नियोजन विभाग (का-१४३१), मंत्रालय, मुंबई, 

१२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


